महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 
मौजे पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली येथे स्थापन 
करण्यात आलेल्या क्रांतीर्सिंह नाना पाटील 
शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी 
पदनिर्मिती करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन, 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुकृवि १४१९ /प्र.क्र.२२/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण१५१८/प्र.क्र.९९(२)/७-अओ, दि. २८ नोव्हेंबर, २०१८ 
२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र.४३/१९/आपुक, दि. २७ ऑगस्ट, २०१९ 
प्रस्तावना -: 


संदर्भिय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे पेठ, 


ता. वाळवा, जि. सांगली येथे ४ ० विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमतेचे क्रांतीसिंह नाना पाटील शासकीय 


अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. सदर महाविद्यालयासाठी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या ५ व्या अधिष्ठाता समितीने निश्चित 


केल्याप्रमाणे शिक्षक वर्गीय ४७ पदे व शिक्षकेतर ८३ पदे अशी एकूण १३० पदे तत्वत: मंजूर करण्यास 


मान्यता देण्यात आलेली असून याबाबत उच्चस्तरीय समितीची औपचारिक मान्यता रितसर घेण्यात येईल, 


असे उक्त शासन निर्णयामध्ये निर्देशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार मौजे पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली 


येथीळ शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तर सचिव समितीच्या 


मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 


३. दि.३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये, मौजे पेठ, 


ता. वाळवा, जि. सांगली येथील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाकरीता प्रस्तावित करण्यातआलेल्या 


पदांपैकी ३१ शिक्षकवर्गीय आणि ३५ शिक्षकेतर अशी एकूण ६६नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात 


आली असून १३ मनुष्य दिवस इतक्या मनुष्यबळाच्या सेवा गरजेनुसार बाहयस्त्रोताद्वारे घेण्यास व मूलभूत 


स्वरुपाच्या अभ्यासक्रमासाठी गरजेनुसार घडयाळी तासिका तत्वावर शिक्षकवर्ग नियुक्‍त करण्यासमान्यता 


देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे पेठ, ता. वाळवा, 


जि. सांगली येथील शासकीय अतन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४१९ /प्र.क्र.२२/७-अ, 


शासन निर्णय :- 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगळी येथील शासकीय 


अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाकरीता परिशिष्ट -अ नुसार ३१ शिक्षकवर्गीय आणि ३५ शिक्षकेतर अशी एकूण 


६६ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे परिशिष्ट - ब नुसार १३ मनुष्य 


दिवस इतक्या मनुष्यबळाच्या सेवा गरजेनुसार बाहयस््रोताद्वारे म्हणजेच विहित प्रक्रियेने घेण्यास व मूलभूत 


स्वरुपाच्या अभ्यासक्रमासाठी गरजेनुसार घडयाळी तासिका तत्वावर शिक्षकवर्ग नियुक्‍त करण्यासमान्यता 


देण्यात येत आहे. 


२. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली येथील शासकीय 


अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या ३१ शिक्षकवर्गीय आणि ३५ शिक्षकेतर अज्ञा 


एकूण ६६नवीन पदांच्या वेतनावरील पाच वर्षाचा खर्च तसेच आवर्ती व अनावर्ती खर्चाबाबत स्वतंत्र आदेश 
निर्गमित करण्यात येतील. 


३. ज्या पदांची कामे बाहययंत्रणेद्दारे करुन घेण्यास मान्यता दिली आहे, त्या पदांची कामे 


बाहययंत्रणेद्दारे करुन घेताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.२७.०९.२०१०, दि. ०२.०२.२०१३, 


दि. ०२.१०.२०१३ व दि. ०२.०८.२०१६ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. हाझशासननिर्णयवित्तविभागाच्या अनौचारिक संदर्भक्र.४४४/आपुक, दिनांक ९.०९.२०१९ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२३१६१९५०६००१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 


| DN: CN = Gite Pratap Venkatrao, C = IN, S = 
G | t 8 P r at a p Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
V k t OU = Agriculture and Animal Husbandry, 
Dairying and Fisheries Department 
8 n a r a O Date: 201 9.09.23 16:23 28 05°30 


कार्यासनअधिकारी महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.मंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४१९ /प्र.क्र.२२/७-अ, 


७. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
८. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, सांगली 

११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२.उप लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई, 

१६.नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१), HATH, मुंबई 

१७.कार्यासन (७ अ) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४१९ /प्र.क्र.२२/७-अ, 


परिशिष्ट - अ 
मौजे पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली येथील अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी उच्चस्तर सचिव 
समितीने मान्यता दिलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे 
आवड्यक तनसंरचना 
संख्या वेतनबँड-ग्रेड वेतन (रु.) 


३७४००-६७००० 1१०००० 


यत्रशासत्र( 


३७४००-६७००० 1१०००० 
३७४००-६७००० 1१०००० 
३७४००-६७००० 1१0०0०० 
३७४००-६७००० 1१०००० 
३७४००-६७००० 1१०००० 


सहयोगी प्राध्यापक 
अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान 


३७४००-६७००० ५१९००० 
३७४००-६७००० ५१९००० 
३७४००-६७००० ५१९००० 
३७४००-६७००० Y ९००० 
३७४००-६७००० Y ९००० 


eee! 
किल्ला 
poe | 
ae 
100110 1)क्‍ित हाव आ 

शिक कह 

हळ आही 

uy 
fac 

i oe 
fa 
a 

Ef 

a 

वळ का 

हय अडे 


अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान 
अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता 

एकूण शिक्षकवर्गीय (अ) 

ब) प्रशासकीय आणि तांत्रिक प 
अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान 
अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता 


एकूण 


१५६००-३९१०० Ys प ६००० 
१५६००-३९१०० Y ६००० 
१५६००-३९१०० Y ६००० 
१५६००-३९१०० Y ६००० 
१५६००-३९१०० Y ६००० 


१) ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
2) ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६०० 
(एम.एस्सी. व द्वि.श्रे. ५ वर्ष सेवा) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४१९ /प्र.क्र.२२/७-अ, 


आव्यक 
संख्या : 
क्म 


५२००-२०२०० Y 2800 
५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
७ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर 


१५६००-३९१०० ग्रंड प ६००० 


६००-३३१०० HT 
एकूण प्रशासकोच व तात्रिक पदे त Td 
एकूण अ-ब ३१--३५ ६६ 


Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 
DN: CN P N,S 


a 
us 
ed 
oe 
र 
| 
बिड बही 
शि मा 
a 


1 G tap Venkatrao, C = | 
G ite Pratap Maharashtra, O वगाला ct 
Maharashtra, OU = Agriculture and Animal 
Husbandry, Dairyi 0 Fisheries D tl t 
Venkatrao पी 2010 यादी men 
(प्रताप गिते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्रशासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४१९ /प्र.क्र.२२/७-अ, 


परिशिष्ट - 


मौजे पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली येथील अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी उच्चस्तर सचिव 
समितीने मान्यता दिल्यानुसार बाहयस्रोताद्वारे भरावयाची पदे 


पदनाम आव्यक मानधन (रु.) 
संख्या 


प्रयोगशाळा परिचर १० १०२२५/- प्रती महिना 


वाहनचालक २ १०२२५/- प्रती महिना 


ग्रंथालय सहाय्यक/प्रमुख तालीकाकार १०२२५/- प्रती महिना 


Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 


1 P DN: CN = Gite Pratap Venkatrao, C = IN, S = 
| e fa a p Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Agriculture and Animal 


Ve n kat ra 0 रसी Dairying and Fisheries 
al 


Date: 201 ee 16:24:01 +05'30' 
(प्रताप गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


